माझी वसुंधरा अभियान ३.० अंतर्गत प्राप्त बक्षीस 
रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांसाठी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांनी सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालास (DPR) प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
तिगाव ग्रामपंचायत, ता संगमनेर जि अहमदनगर 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (३८)/ तां.क.१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मदाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: २३ फेब्रुवारी, २०२४ 
वाचा: 
(१) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२३/ प्र.क्र.४६/ 
तां.क.१, दिनांक ०५ जून, २०२३ 
(२) झासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५७/ 
तां.क.१, दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०२२ 
(३) प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी गठित समितीच्या दिनांक ३० जानेवारी, २०२४ रोजी 
झालेल्या बैठकीचे इत्तिवृत्त 
प्रस्तावना : 
माझी वसुंधरा अभियान ३.० मधील ११ गटातील विजेत्यांचा सन्मान दिनांक ०५ जून, २०२३ रोजी 
करण्यात आला असून, या विजेत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना रोख रकमांची पारितोषिके व सदर बक्षीस रकमेच्या 
विनियोगाची कार्यपध्दती संदर्भीय क्रमांक (१) येथील दिनांक ०५ जून, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये जाहिर 
करण्यात आली आहे. त्यानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पारितोषिकाच्या रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या 
कामांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाळ तयार करून, त्यास संदर्भीय क्रमांक (२) येथील दिनांक ०८ फेब्रुवारी, २०२२ 
च्या शासन निर्णयान्वये मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित 
समितीकडून प्रशासकीय मान्यता घ्यावयाची आहे. 
२. त्यानुसार, बक्षीस मिळालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली 
दिनांक ३० जानेवारी, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालावर चर्चा होवून समितीने शिफारशी केल्या आहेत. समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार संबंधित स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचराधीन होती. 
शासन निर्णय: 
प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबींचा विचार करून माझी वसुंधरा अभियान ३.० अंतर्गत तिगाव 
ग्रामपंचायतीला प्राप्त होणाऱ्या एकूण रू. ५०.०० लक्ष बक्षिसांच्या रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांचा रू. 
४९,९८,२४२.०४ (रुपये एकोणपन्नास लक्ष अठ्याण्णव हजार दोनशे बेचाळीस आणि चार पैसे फक्त) किंमतीचा 
सविस्तर प्रकल्प अहवाल ग्रामविकास अधिकारी, तिगाव ग्रामपंचायत, तिगाव यांनी कार्यकारी अभियंता, जिल्हा 
परिषद अहमदनगर यांची तांत्रिक मान्यता घेऊन सादर केला आहे. तिगाव ग्रामपंचायतीने सादर केलेला सदर 
प्रस्ताव मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या 
समितीच्या दिनांक ३० जानेवारी, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत विचारात घेण्यात आला. सदर समितीने केलेल्या 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (३८) तां.क.१ 


शिफारशीनुसार, तिगाव ग्रामपंचायतीने सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालातील प्रस्तावित कामांपैकी 
जोडपत्र-१ मध्ये दर्शविलेल्या अ.क्र. १ ते ३ येथील लॉन लागवड व अ.क्र. ६ येथील “तिगाव येथे सामुदायिक 
गांडूळ खत प्रकल्प बसविणे” ही एकूण रू. १९,९८,२४२.०४ किंमतीची कामे वगळून (वस्तू व सेवा करासह) उर्वरित 
रू. ३०,००,०००.०० (रुपये तीस लक्ष फक्त) किमतीच्या कामांना खालील अटी व शातींच्या अधिन शासन 
प्रशासकीय मान्यता देत आहे. तिगाव ग्रामपंचायतीने सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालातील प्रस्तावित 
कामे, वगळण्यात आलेली कामे व प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्यात येत असलेली कामे सोबतच्या जोडपत्र-१ 
मध्ये दर्शविण्यात आली आहेत. 

२. अटीवशार्ती 

१) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांसाठी कार्यान्वयन यंत्रणा तिगाव ग्रामपंचायत राहील. 

२) समितीने प्रशासकीय मान्यतेसाठी शिफारस न केलेल्या व बक्षीस रकमेतील शिल्लक sea एकूण रू. 
२०,००,०००.०० रकमेचा विनियोग तिगाव ग्रामपंचायतीने गावातील हरित क्षेत्र वाढीसाठी करावा. 
स्थानिक/देशी प्रजातींचे वृक्ष व बांबू लागवडीचा समावेश असलेला सुधारित सविस्तर प्रकल्प अहवाल 
तयार करून कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद अहमदनगर यांची तांत्रिक मान्यता घेऊन तो 
प्रशासकीय मान्यतेसाठी पुन्हा शासनास सादर करावा. 

३) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालात नमूद केलेल्या कामांच्या अंमलबजावणीचा आर्थिक व भौतिक प्रगती 
अहवाल दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत माझी वसुंधरा अभियान संचाळनाळयास पाठविण्यात यावा. 

४) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांची अंमलबजावणी प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यापासून 
पुढील ६ महिन्यात पूर्ण करावी. 

५) बक्षीस रकमेपेक्षा अधिकचा खर्च झाल्यास तो स्वनिधी मधून करण्यात यावा. 

६) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास, 
त्यासाठी कोणताही वाढीव निधी / अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार नाही. 

३. माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत तिगाव ग्रामपंचायतीस “ग्रामपंचायत-२.५ हजार पेक्षा कमी लोकसंख्या” 
गटात नाशिक विभागस्तरावर रू. ५०.०० लक्ष रकमेचे बक्षिस प्राप्त झाले आहे. यापैकी ५०% म्हणजे रू. २५.०० 
लक्ष एवढी रक्‍कम त्यांना वितरीत करण्यात आली आहे. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०२२३२००७५८२२०४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षंकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SURYAKANT KISAN NIKAM 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=3978ce8e745a9 1 e056 1f6f9473df7e9287 3ee7 ac8c2F7c49 


ac520e61061ddded, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


KISAN NIKAM | Sissi 
(सु. कि. निकम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (३८) तां.क.१ 


मा. उप मुख्यमंत्री (गृह व ऊर्जा), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 

मा. उप मुख्यमंत्री (नियोजन व वित्त), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 

सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 

विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अहमदनगर 

ग्रामविकास अधिकारी/ग्रामसेवक, तिगाव ग्रामपंचायत, तिगाव 

निवडनस्ती तां.क.१ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (३८) तां.क.१ 


जोडपत्र- १ 


शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्रमांक मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (३८)/ तां.क.१, 
दिनांक: २३ फेब्रुवारी, २०२४ चे सहपत्र 


प्रस्तावित वगळण्यात प्रशासकीय मान्यता 
अ. क्र. कामाचे स्वरूप अंदाजपत्रकिय | आलेली रक्‍कम प्रदान करण्यात 
खर्च (रू.) (रू.) आलेली रक्‍कम (रू) 
1१ | २ ३ — "है. _| 4 
Development Garden to V.P. 
es office (Gat no-44) At Tigaon ४,९९,०७६.२० ४,९९,०७६.२० po 
Tal- Sangamner 
Development Garden to 
Smashanbhumi premises (Gat 
२ ४,९९,४१६.२४ | ४,९९,४१६.२४ po 
no-44) At Tigaon Tal- 
Sangamner 
Development of V.P. Office 
3 Premises Gaothan at tigaon 088,88 .go ४,९९,७४९.६० po 
Tal- Sangamner 
ग्रामपचायत तिगाव कार्यक्षेत्रात 
| विखुरलेल्या स्वरुपात रस्ता ५,००,५८५.०० या .०० ५,००,५८५.०० 
दुतर्फा वृक्षलागवड करणे 
ग्रामर्पचायत तिगाव गट नेबर ५५ 
५ | AH TUS तलावाच्या ४,९९,६८६.०० pe ४,९९,६८६.०० 
सीमा रेषेवर बांबु लागवड करणे. 
६ ila be शा वतर र ५,००,०००.०० ५,००,०००.०० pom 
खत प्रकल्प बसविणे ता. संगमनेर 
Providing solar off grid power 
pack 3.00 kw system at 
Gg २,८९,७१०.०० po 2,€8,(990.00 
Grampanchayat Office 
Bulding of Tigoan 
Providing & erecting I2W 
Solar LED Street light On 
Cc 4,02,000,00 po 4,02,000,00 
Existing Pole at 
Grampanchayat Tigoan 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (३८) तां.क.१ 


प्रस्तावित वगळण्यात प्रशासकीय मान्यता 
अ. क्र. कामाचे स्वरूप अंदाजपत्रकिय | आलेली रक्‍कम प्रदान करण्यात 
खर्च (रू.) (रू.) आलेली रक्‍कम (रू) 
ae | 2 3 शिंक अगा षु 
Gavthan Public Place Tal- 
Sangamner Dist Ahmednagar 
(4.00L) 
Providing solar street light 
From Gavthan to Tigoan 
: Phata At-Tigoan Tal- Sue pm ग शड दतरर 
Sangamner Dist-Ahmednagar 
Providing solar street light at 
. wadi wasti places At-Tigoan दु क| be ee 
Tai-Sangamner Dist- 
Ahmednagar 
IEC (जिल्हा परिषद झाळेच्या 
अ १ | विद्यार्थ्यांसाठी कार्यक्रमांचे २,५०,६७६.०० चा .०० २,५०,६७६.०० 
आयोजन व बक्षीस वितरण) 
एकूण | ४९,९८,२४२.०४ | १९,९८,२४२.०४ 30,00,000,00 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


